अंशत: बदल 
सहायक कार्यकारी अभियंता, 
गट-अ 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः एलळटीएस-२०२१/ प्र.क्र.१९/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २४.२.२०२१ 


वाचा: - १. शासन निर्णय-क्र.जीएबी-२०१९/प्र.क्र.१५०/सेवा-२, दि.३१.१२.२०२० 
२. शासन निर्णय क्र.जीएबी-२०१९/प्र.क्र.१५०/सेवा-२, दि.१०.१२.२०१९ 


शासन आदेशा 


श्री. शंतनु श्रीकांत दुधाडे,सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, गट-अ यांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
आदेशान्वये सा.बां.उप विभाग, वेंगुर्ला या रिक्‍त पदावर सविस्तर नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. श्री.दुधाडे 
यांच्या सदर नियुक्‍ती आदेशातील पदस्थापनेत त्यांच्या विनंतीनुसार अंशात: बदल करण्यात येत असून 


त्यांची पदस्थापना सा.बां.उप विभाग, राजापूर या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 
२ श्री. शंतनु श्रीकांत दुधाडे, सहायक कार्यकारी अभियंता, गट-अ यांच्या नियुक्तीबाबत संदर्भ क्र.२ 
येथील नियुक्‍ती आदेशातील अटी- शर्ती कायम राहतील. 
३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांना कळविण्यात येते की, सदर 
आदेशान्वये आपल्या अधिपत्याखालील प्रादेशिक विभागात नियुक्‍ती दिलेले श्री.दुधाडे हे तात्काळ हजर न 
झाल्यास त्याबाबत शासनास कळवावे. जेणेकरुन शासनस्तरावर पुढील कार्यवाही करणे शक्‍य होईल. 

सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२४१५२४३३६९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Patil Swati Sachin ceca 
(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने. 

२. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण 


शासन निर्णय, क्रमांकः एळटीएस-२०२१/ प्र.क्र.१९/सेवा-२, दि.२४.२.२०२१ 


४. अधीक्षक अभियंता, सा. बां. मंडळ, रत्नागिरी 

५. अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी 

७. श्री. शांतनु श्रीकांत दुधाडे, सहायक कार्यकारी अभियंता यांना मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रादेशिक 
विभाग, कोकण यांच्यामार्फत 

८. मा.मंत्री(सा.बां.)(सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा.मंत्री,सा.बां.(सार्वजनिक उपक्रम)/मा.राज्यमंत्री 
(सा.बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा.राज्यमंत्री,सा.बां.,(सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी 
सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम 

विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१०. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


